किमान आधारभूत किंमतीने कडधान्ये व 
तेलबिया खरेदीसाठी वाहतूक मर्यादा निश्चित 
करण्यासाठी समिती गठित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - सपस-२०२०/प्र.क.५६/२४ स 
मंत्रालय, मुंबई -३२ 
दिनांक :- ०१ जुले, २०२० 


संदर्भ:- १) केंद्रशासनाने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये PM-AASHA अंतर्गत निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचना 
२ केद्रशासनाचे दिनांक ६ जानेवारी २०२० चे पत्र 


प्रस्तावना:- 

राज्यात किमान आधारभूत किंमतीवर तेलबिया व कडधान्याची हमीभावाने खरेदी सन 
२०१३-१४ पासून सुरु करण्यात आली आहे. यासाठी केंद्रशासनाने मे २०१४ मध्ये मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित केल्या होत्या. सन २०१८ मध्ये केंद्रशासनाने PM-AASHA योजनेंतर्गत Price Support 


Scheme चा Price Stabilization Fund 4 Private Procurement & Stockist Scheme या 
योजनांबरोबर GAAS केला असून, याबाबतच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना ऑक्टोबर २०१८ मध्ये 
निर्गमित केलेल्या आहेत. 

ऑक्टोबर २०१८ मध्ये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये खरेदी केंद्रापासून ३० 
कि.मी. अंतरावरील गोदामापर्यंतच्या वाहतूक खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. तद्‌नंतर PM- 
AASHA अंतर्गत गठीत केलेल्या उच्चस्तरीय समितीकडून वाहतूक मर्यादा yo कि.मी. पर्यंत 
वाढवून वाहतूक खर्च अनुज्ञेय bor आहे. तसेच ५० कि.मी. च्या पुढील वाहतूक खर्चासाठी 
मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करुन या समितीने प्रकरणनिहाय परिक्षण 
करून वाहतूक मर्यादा ५० कि.मी. पेक्षा जास्त अंतरासाठी निश्चित करताना आपली शिफारस करणे 
आवश्यक आहे. समितीने किलोमिटरची मर्यादा खरेदी केंद्राच्या जवळची सर्व गोदामे पूर्णपणे 
भरलेली असतील व केंद्रीय वखार महामंडळ((0//७/ राज्य वखार महामंडळांची (MSWC) गोदामे 
व अन्य गोदामे उपलब्ध नाहीत, sean ठिकाणीच मान्यता द्यावयाची आहे, व या समितीची शिफारस 
संबंधित विभागाकडून केंद्रीय नोडल एजन्सीला करण्याचे केंद्रशासनाने दिनांक ६ जानेवारी २०२० 
च्या पत्रात सूचित केळे आहे. 

राज्यात हंगाम २०१६-२०१७ पासून हमीभावाने खरेदींतर्गत मोठ्या प्रमाणात कडधान्य व 
तेलबियांची खरेदी होत असून, केंद्रशासनाने विहित केलेल्या वाहतूक मर्यादेत साठवणूकीसाठी 
अडचणी निर्माण होतात. वाहतूक मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्रशासनाला पत्रव्यवहार करणे व त्या 


प्रस्तावास मान्यता मिळणे यासाठी बराच कालावधी लागतो व त्याचा प्रतिकूल परिणाम खरेदी 
प्रक्रियेवर होतो. 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२०/प्र.क.५६/२४ स 


शासन निर्णय:- 

केंद्रशासनाने सूचित केल्याप्रमाणे राज्यात हमीभावाने खरेदी केलेल्या शेतमालाची 
साठवणूक करण्यासाठी वाहतूक मर्यादा निश्चित करण्यासाठी मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे:- 


।. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र Wer, Aa, Hag - अध्यक्ष 
॥. प्रधान सचिव (पणन) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई - सदस्य 
॥. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई - सदस्य 
॥/. अध्यक्ष/ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे - सदस्य 
V. कार्यकारी संचालक, दि विदर्भ सहकारी पणन महासंघ, नागपूर- - सदस्य 
Vi. व्यवस्थापकीय संचालक, महाएफपीसी, पुणे -सदस्य 
Vil. शाखा व्यवस्थापक, नाफेड,मुंबई - सदस्य 
Vill. उपसचिव (पणन) सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई - सदस्य सचिव 


२. सर्व संबंधित राज्य नोडल संस्थांनी ज्या जिल्ह्यात खरेदी केलेला शहोतमाल साठविण्यासाठी 
अडचण निर्माण होणार आहे, अशा जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रनिहाय सविस्तर प्रस्ताव तयार करुन 
उपरोक्‍त गठित समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर करण्याकरिता सादर करावेत. 

३. प्रस्तावासोबत राज्य वखार महामंडळाचे ५० कि.मी. परिसरात जागा उपलब्ध नसल्याचे 


प्रमाणपत्र सादर करावे. 
४. सदर प्रस्ताव किमान १५ दिवस अगोदर शासनाकडे सादर करण्यात यावेत. 
५. खरेदी केलेला शेतमाल विहित वेळेत गोदामामध्ये साठवणूक करण्यासाठी एकावेळी 
किमान ३-४ जिल्ह्याचे प्रस्ताव सादर करावेत. तत्पूर्वी सर्व संबंधित नोडल संस्थांनी याबाबत चर्चा 
करुन एकत्रित प्रस्ताव पणन महासंघामार्फत सादर करावा. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२००७०११५४०५४९९०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


KALU GONYA 
VALVI : 
(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मंत्री (सहकार व पणन) मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. राज्यमंत्री (पणन) मंत्राळय, मुंबई 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२०/प्र.क.५६/२४ स 


४. अपर मुख्य सचिव ( वित्त) वित्तविभाग, मंत्राळय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव(नियोजन) मंत्रालय,मुंबई 

६. प्रधान सचिव (पणन) सहकार पणन व gala विभागृ मंत्राळय मुबई 

७. व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई 

८. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ,पुणे 
९. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१०.कार्यकारी संचालक,दि विदर्भ सहकारी पणन महासंघ,नागपूर 
११.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे 
१२.व्यवस्थापकीय संचालक,महाएफपीसी,पुणे 

१३.सर्व विभागीय सहनिबंधक ,सहकारी संस्था 

१४.सर्व जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था 

१५.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखावअनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७.ळेखा कोषागार अधिकारी ,पुणे 

१८.अवर सचिव, १७ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१९.निवडनस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


